जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (स्था) या 
संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.जयंत ग. 
गवळी, मुख्य अभियंता यांची ज्येष्ठता सुधारीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मुअज्ये-१३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जुलै,२०२४ 


वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 

२) जलसंपदा विभाग,शासन परिपत्रक क्र.मुअज्ये-१३२२/प्र.क्र.१४५/२०२२/आ(वर्ग-१),दि.३०.०५.२०२२ 

3) जलसंपदा विभाग,शासन परिपत्रक क्र.मुअज्ये-१३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१), दि.१५.०६.२०२३ 

४) जलसंपदा विभाग, शासन आदेशा क्रमांक-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८९/२०२२)/आ(वर्ग-१),दि.२७.०९.२०२३. 


शासन परिपत्रक:- 


वरील संदर्भाधीन क्र.४ येथील दिनांक २७.०९.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री.जयंत ग.गवळी यांना मुख्य 
अभियंता (स्था) पदावरील पदोन्नतीसाठी, दिनांक ०३.०९.२०२१ हा ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक देण्यात आला 
असल्यामुळे आता दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये श्री.गवळी यांच्या ज्येष्ठतेमध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. :- 

१)संदर्भ क्र.२ येथील दि.३०.५.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मुख्य अभियंता (स्था) 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.गवळी यांचे नाव ज्येष्ठता क्र. २१ वरील श्री. 
रजनीश राजकिशोर शुक्ला यांच्यानंतर आणि ज्येष्ठता क्र.२२ वरील श्री. राजेंद्र अर्जुन काटपल्लीवार यांच्या 
नावाआधी ज्येष्ठता क्र.२१-अ वर दर्शविण्यात येत आहे. 

२) संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक १५.६.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मुख्य अभियंता 
(स्था) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.गवळी यांचे नाव ज्येष्ठता क्र.१३ वरील 
sao राजकिशोर शुक्ला यांच्यानंतर आणि ज्येष्ठता क्र.१४ वरील श्री. राजेंद्र अर्जुन काटपल्लीवार यांच्या 


नावाआधी ज्येष्ठता क्र.१३-अ वर दर्शविण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये-१३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१) 
श्री.जयंत ग.गवळी यांचे नाव सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या मुख्य अभियंता (स्था) संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०११७०८१४७१२७ असा आहे. तसेच सदरचे 


शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDDHAV RABHAJI DAHIPHALE 
TRA, ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
'42308f02108527986e098afC27201130, 


UDDHAV RABHAJI 
DAHIPHALE 


7AC9ED6SECA9BE69006934BFBSC4CA32ABODC1A2ECS746398458 
\V RABHAJI DAHIPHALE 
10:39 405'30' 


Date: 2024.07.01 17:2 


(उ.र.दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२.अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि)// सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

३.महासंचाळक/ सर्व कार्यकारी संचाळक, जलसंपदा विभाग. 

४.सर्व मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग. 

५.श्री.जयंत ग.गवळी, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास,जलसंपदा 
विभाग,औरंगाबाद 

६.कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये-१३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१) 


परिशिष्ट- अ 


शासन शुध्दीपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: मुअज्ये १३२३/ प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१), दि.०१.०७.२०२४ चे परिशिष्ट 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


DAHIPHALE 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नाव | नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | प्रवर्ग | मुख्य अभियंता ज्येष्ठतेचा । सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
क्रमांक (सर्वश्री.) मार्ग (यां) या संवर्गात | दिनांक/मानीव दिनांक अर्हता 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
दिनांक 
| oa | 2 3 fF 8 षु ६ 1 ७ ८ ९ 1१० | aa | १ 
१ २१ ort रामकिशोर | पदोन्नती १९.०१.१९६५ | खुला २३.०८.२०२१ २३.०८.२०२१ | 39.09.2023 | बी.ई.(स्था) | सेवानिवृत्त 
शुक्ला 
२ २१-अ | श्री.जयंत गजाननराव । पदोन्नती SNS | ee | See ae ee eee | 
गवळी 
३ २२ श्री.राजेंद्र अजुन पदोन्नती १३.०७.१९६८ | भ.ज.ब. | १४.०९.२०२१ गि गि 
काटपल्लीवार 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची मुख्य अभियंता (स्था) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नाव | नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | प्रवर्ग | मुख्य अभियंता | ज्येष्ठतेचा | सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक शेरा 
क्रमांक (सर्वश्री.) मार्ग (यां) या संवर्गात | दिनांक/मानीव दिनांक अर्हता 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
दिनांक 
a 2 3 | 8 षु ६ | ow ८ ९ | 90 = a q 
q १३ Norte रामकिशोर | पदोन्नती १९.०१.१९६५ | खुला २३.०८.२०२१ २३.०८.२०२१ | 39.09.2023 | बी.ई.(स्था) | सेवानिवृत्त 
शुक्ला 
२ १३-अ । श्री.जयंत गजाननराव । पदोन्नती २०.२.१९६९ | SATA. 04.02.2022 eee | 
गवळी 
३ १४  । श्री.राजेंद्र अजुन पदोन्नती eke ae | ee ee eee ee 
काटपल्लीवार 
UDDHAV RABHAJI 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


